सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे या 
संस्थेच्या नियामक मंडळावर राज्य 
शासनाद्दारे अध्यक्ष यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ११११/(५८/२३)/तांशि-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ जून, २०२३ 


संदर्भ : १ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, दिनांक १० मे, २०२२ 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, २०२२ हा उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक 
१० मे, २०२२ रोजीच्या राजपत्राव्दारे प्रसिध्द करण्यात आलेला असून, पूर्वीच्या शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, पुणे या महाविद्यालयाचे रूपांतर सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे या विद्यापीठामध्ये 
झाले आहे. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम २२ (१) नुसार विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाची स्थापना 
करणे आवश्‍यक असून नियम २३ (४) मध्ये विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाची रचना निश्चित करण्यात 
आलेली आहे. 


२. महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०२२ च्या कलम ८६ (१) (2) मधील 
तरतूदीनुसार विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन नणय : निर्णय : 


महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, २०२२ च्या कलम ९ (१) मधील 
तरतुदीनुसार महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, पुणे या विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष 
म्हणून खालील मान्यवर यांची पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्य शासनाकडून नियुक्‍ती करण्यास 
या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव पदनाम संपर्कासाठी पत्ता 
१) श्री. प्रमोद चौधरी | कार्यकारी अध्यक्ष, प्राज टावर, WY व २७५/२, भुमकर 
प्राज इंडस्ट्रिज लिमीटेड, पुणे | चौक, हिंजवडी रोड, हिंजवडी, 
पुणे-४११०५७ 


२. महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, २०२२ च्या कलम ९ (३) मधील तरतुदीनुसार 
अध्यक्षाचे पद हे, मानद स्वरूपाचे आणि विना-लाभकारी असेल. 


3. सदरचे आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११११/(५८/२३)/तांशि-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०९१८१४०७४६०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SATISH ळा chen AND 


bbed596652773468508d937a99472988ebdda28db8c543 
b79abe527c9964666, 0 


je=400032, harasht 
Number=BEDB6CD16BD8FBD810E0A53F2B92CE7FD9AB37DD 
50427E28109CBB133F9887D3, cn=SATISH JAGDERAO TIDKE 
2023.06.09 18:17:11 +05' 


(ufeat तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा.सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्ष नेता विधान सभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
५) मा. मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) श्री. प्रमोद चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष, प्राज इंडस्ट्रिज लिमीटेड, पुणे 
) कुलगुरू, सीओईपी तंत्रशास्र विद्यापीठ, पुणे 
प्राचार्य, सर्व शासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये 
सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे 
कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई 
कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
निवड नस्ती कार्यासन- तांशि-२. 


